पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणा-या भांडवली 
खर्चाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षासाठी व्याज समायोजनाची कार्यवाही 
करण्यासाठी व्याज दर निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयआरआय-२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/विनियम 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ मार्च, २०२४ 


वाचा - 
१) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.२५, ९२ व १५३ आणि परिशिष्ट ८ व ११. 
2) Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs 
(Budget Division) Office Memorandum F.No.-6/1/2014- NS Dated : 25.07.2023 
प्रस्तावना- 


axe) 


. प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार महालेखापाल (ले. व A)-2, महाराष्ट्र यांचे कार्यालयाकडून प्रत्येक 
वर्षाचे विनियोजन लेखे व वित्तीय लेखे अंतिम करताना पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणा-या भांडवळी 
खर्चाच्या अनुषंगाने व्याज समायोजनाची कार्यवाही करण्यात येते. त्यासाठी आवश्‍यक असणारे 
व्याजदर शासनाकडून महालेखापाल कार्यालयास प्रत्येक वर्षी निश्चित करुन दिले जातात. 


२. प्रत्येक वर्षी सदर व्याजदर निश्चित करताना प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार केंद्र शासनाच्या वित्त 
मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय व्यवहार विभागाच्या अर्थ संकल्प शाखेने National Small Saving 
Fund कडून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना दिल्या जाणा-या कर्जासाठी त्या वर्षासाठी 
निश्चित केलेला व्याजदर आधारभूत मानून, त्यामध्ये ०.५% इतकी वाढ करुन, व्याजदर निश्चित 
केला जातो आणि तो महालेखापाल कार्यालयास कळविला जातो. 


३. त्यानंतर, महालेखापाल (ले. व अ))-२, महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.२५, ९२ व परिच्छेद क्र.१५३ आणि परिशिष्ट- ८ मधील 
विवरणपत्र-ड मधीळ अनुक्रमांक ७ अन्वये विहित करण्यात आलेली कार्यपध्दत अनुसरुन, व्याजाचे 
समायोजन करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. 


४. या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणा-या भांडवली खर्चाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षासाठी व्याज समायोजनाची कार्यवाही करण्यासाठी व्याज दर निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय PATH: आयआरआय-२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/विनियम 


शासन निर्णय- 


पाटबंधारे प्रकल्पांवर होणा-या भांडवली खर्चाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षासाठी व्याज समायोजनाची कार्यवाही करण्यासाठी व्याजाचा दर ८.१ % प्रति वर्ष असा निश्चित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१५१८४४९७०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 
D ) R RAJ E N D ) RA DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FINANCE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=b8e8c3a034acb70f1 6af6f8 1 c69ca038ff6F25ff7 8cfc9e6d8 1 Sfd95b536 
'b07, postalCode=400032, st=Mahi ht 

seriall ber=37A42E182BACE4C1 29ABBEB54E27836D32D401560638F644A 
547867205474EE5, -DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 

2024.03.13 15:30:05 +05'30' 
डॉ.राजेंद्र गाडेकर 
(डॉ.राजेंद्र गाडेकर) 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव. 

४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव. 

५. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधान सभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 

. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय विभागांच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय 
प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख. 

१०.प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

११.प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

१३.महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१५.आयुक्‍्त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२. 

१६.आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१. 

१७.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई. 


ean ae ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय PATH: आयआरआय-२०२४/प्र.क्र.०७/२०२४/विनियम 


१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१९.सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

२१.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

२२.मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२३.राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली. 

२५.सर्व विभागीय आयुक्त. 

२६.सर्व जिल्हाधिकारी. 

२७.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२८. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

२९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३०.प्रादेशिक सह संचाळक, SS व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/छत्रपती संभाजीनगर/ 
अमरावती/नागपूर. 

३१.संचाळक,स्थानिक निधी ळेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई. 

३२.प्रादेशिक we संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कोकण/पुणे/नाशिक/ छत्रपती 
संभाजीनगर/अमरावती/ नागपूर. 

३३.वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / पुणे / नाशिक / छत्रपती संभाजी नगर / अमरावती /नागपूर. 

३४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

३५.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

३६.निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग 


KKKKKKKKKKKKKER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


